RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


मात्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण 

विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक ६४ ] 


गुरुवार , नोव्हेंबर ७, २०१९ / कार्तिक १६, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक १२६ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


उपविभागीय अधिकारी , अलिबाग , उपविभाग अलिबाग , रायगड यांजकडून 


शुद्धिपत्र 
क्रमांक उविअ / एसआर-७० /विस्तारित शहापूर / शुद्धिपत्रक . -ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू करण्यात आले 
आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी समाविष्ट आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या 
क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संपादन करण्यास 
अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्रदान केले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी/१८ ९ २ ( १७४४१)/ उद्योग -१४, दिनांक ११ जून १९९ ३ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग ,ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी/ २०१९ / प्र.क्र .४५५ / उद्योग -१४ , 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले उपरोक्त 
नियमाची कलमे ३२ , ३६ व ३८ चे अधिकार आणि नियमाचे कलम २ ( क ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी , अलिबाग , उपविभाग अलिबाग , 
जि . रायगड यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत . 


आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक आहेत, 
असे उपविभागीय अधिकारी , अलिबाग, उपविभाग अलिबाग , जि . रायगड यांचे मत झाले आहे . 


उपविभागीय अधिकारी , अलिबाग, उपविभागीय अलिबाग , जि . रायगड यांनी 

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ , अधिनियम , १९ ६१ चे 
कलम ३२ ( २) ची अधिसूचना क्र.उविअ / एसआर ७० / विस्तारित शहापूर, दिनांक २ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये घोषित केली आहे. सदर अधिसूचना 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु. ) १२६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ७, २०१ ९/ कार्तिक १६, शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक , दिनांक २ नोव्हेंबर २०१ ९, पृष्ठ १ ते ११४ वर प्रसिद्ध झाली आहे. या अधिसूचनेमधील प्रसिद्ध केलेल्या परिच्छेद 
सात मधील मजकुरामधील बदल खालीलप्रमाणे वाचावा : 

जिल्हा रायगड , तालुका अलिबाग , गाव शहापूर 

ऐवजी 
या नोटिशीचे तारखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री करून, पट्ट्याने देऊन, गहाण ठेवून , अभिहस्तांकन करून आणि अदलाबदल करून 
किंवा अन्य रितीने करावयाच्या उक्त जमिनीच्या / जमिनीच्या विल्हेवाटीसंबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर केलेला कोणताही खर्चकिंवा ती 
मध्ये/ त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा या उक्त जमिनीच्या अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून 
उक्त अधिनियमाचे कलम ३३, पोट-कलम (५ ) व भूमी संपादन अधिनियम, १८ ९ ४ (१८ ९ ४ चा एक ) याच्या कलम २४ ( सातव्यांदा) अन्वये 
विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

वाचावे 
या नोटिशीचे तारखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री करून , पट्ट्याने देऊन, गहाण ठेऊन, अभिहस्तांकन करून आणि अदलाबदल करून 
किंवा अन्य रितीने करावयाच्या उक्त जमिनीच्या / जमिनीच्या विल्हेवाटीसंबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर केलेला कोणताही खर्चकिंवा ती 
मध्ये/ त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा या उक्त जमिनीच्या अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा भागासंबंधी भरपाईनिर्धारित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून 
उक्त अधिनियमाचे कलम ३३, पोट-कलम ( ५ ) व भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ च्या कलम ११ ( ४ ) अन्वये विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. 


अलिबाग, 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


शारदा पोवार , 
उपविभागीय अधिकारी , 
अलिबाग , उपविभाग अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ७, २०१९ / कार्तिक १६, शके १९ ४१ 


३ 


BY THE SUB - DIVISIONAL OFFICER , ALIBAG , SUB -DIVISION ALIBAG , RAIGAD 


CORRIGENDUM 


No. SDO /SR -70 /Vistarit Shahapur. — Whereas Chapter 6 of the above Act includes the areas 
in which the application is made and the land mentioned in the Annexure . 

And wherever , IDC / 1892 ( 17441) / Industries - 14 of the Government of Maharashtra , 
Industries , Energy and Labour Department , dated 11th September 2019 , as per the authority 
conferred on IDC /2019 / No. 455 /Industries of the Government of Maharashtra - 14 , Day Rule 28 of 
the Industrial Development Act, 1962 under September 11 , 2019 , the powers of sections 32 , 36 
and 38 of the aforesaid rule and under section 2 ( c) of the rule , Sub -Divisional Officer , Alibag, 
Sub- Division Alibaug , Dist . Raigad has been given the right to execute. 

And wherever it is necessary to acquire land for the Shahapur Industrial Area , an extension 
of the Shahapur Industrial Area , Maharashtra Industrial Development Corporation , to the 
corporation of the area mentioned in the accompanying Appendix , Sub -Divisional Officer , Alibaug , 
Sub -Division Alibaug . Raigad thinks so . 


Sub -Divisional Officer, Alibaug, Sub -Division Alibaug , Dist . Raigad Notification No.UVI / SR70 / 
Extension of Shahapur, Dt. Announced on 2nd November 2019. This Notification Maharashtra 
Government Gazette , Part One, dated November 2 , 2019 , Page No. 1 to 114 has been released . 
S.No. Read the changes as follows. 

Dist. Raigad , Tal. Alibaug , Village Shahapur 

Instead of 


Any contract for disposal of the said lands by sale , lease , mortage, assignment , exchange or 
otherwise or any outlay or improvement made therein without the sanction of the Collector after 
the date of this notice will under sub - section (5 ) of section 33 of the said Act , read with section 24 
( seventhly ) of the land Acquisition Act , 1984 (I of 1894 ) be discharged by the officer assessing 
compensation for such parts of the said land as may be finally acquired . 


Read As 


Any contract for disposal of the said lands by sale , lease, mortage, assignment , exchange or 
otherwise or any outlay or improvement made therein without the sanction of the Collector after 
the date of this notice will under sub - section (5 ) of section 33 of the said Act, read with section 11 (4 ) 
of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and 
Resettlement Act, 2013 be discharged by the officer assessing compensation for such parts of the 
said land as may be finally acquired . 


Alibag , 
dated 6th November 2019 . 


SHARADA POWAR , 
Sub -Divisional Officer , Alibag , 

Sub -Division Alibag , Raigad . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS ,21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI400 004 EDITOR : DIRECTOR DR .NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE . 


